राज्य योजना सन २०२२-२३ 
निसर्ग संरक्षण व वन्यपशु व्यवस्थापन (कार्यक्रम) 
(२४०६ ०७७५) अंतर्गत चालू बाब प्रस्ताव. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र.१४६/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ फेब्रुवारी, २०२३. 
वाचा :- 

१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 

दिनांक ०४.०४.२०२२. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे पत्र 

क्रमांक :- कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र. 30/§§8/2022-23, दिनांक २५.०१.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


सन २०२२-२३ आर्थिक वर्षाकरिता निसर्ग संरक्षण व वन्यपशु व्यवस्थापन (कार्यक्रम) (२४०६ ०७७५) 
या लेखाशिर्षाअंतर्गत एकूण रु. ५३६०.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित करुन दिलेला आहे. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ चे परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२२ ला अनुसरुन 
सन २०२२-२३ या आर्थिक निधी वितरणाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 
३. संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये सन २०२२-२३ करीता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन 
व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी निसर्ग संरक्षण व FAA] व्यवस्थापन (कार्यक्रम) (२४०६ ०७७५) या 
योजनेतंर्गत रू. २८९४.३८ लक्षचे प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केले आहेत. त्या अनुषंगाने शासनाने 
पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक १ परिपत्रक विचारात घेता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये केलेली निधीची मागणी 
लक्षात घेऊन निसर्ग संरक्षण व वन्यपशु व्यवस्थापन (२४०६-०७७५) या लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्प निधी 
वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध असलेल्या निधीच्या मर्यादेत रु. १०५८.०२९ लक्ष इतका निधी सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रानुसार खालील अटी व शर्तीचे अधिन राहून वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे: 


i. सदर योजनेवर खर्ची टाकावयाची रक्‍कम सन २०२२-२३ मध्ये लेखाशिर्ष मुख्य लेखाशिर्ष 
२४०६- वनीकरण व वन्यजीवन, ११० - वन्यजीवाचे संवर्धन (००) (०२) निसर्ग संरक्षण व 
FU व्यवस्थापन (२४०६ ०७७५) अंतर्गत उद्दिष्टनिहाय, अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीव्दारे 
प्राप्त होणाऱ्या निधीतून करण्यात यावा. 

i, संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रामध्ये नमूद कार्यबाबींचा सदर योजनेमध्ये समावेश होत असल्याची 
खातरजमा संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी करावी. 

॥. योजनांतर्गत प्रस्तावीत कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय व 
तांत्रिक मान्यता प्रदान HIS आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर निधी 
खर्ची करण्यात यावा. 

iv. वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, 
प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या 
मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च करण्यात 
यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र.१४६/फ-१ 


v. वित्त विभागाने साहित्य व इतर खरेदीच्या अनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या प्रचलित 
शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करुन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी निधी वितरीत करावा 

४. वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक 
क्रमांक :- अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ चे काटेकोर पालन करावे. 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ०४.०४.२०२२ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०२१७११४८३१७६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 


SIDDESH TUKARAM 22: 
2.5.4.20=7dc40890d791d1b1e6bae88da52eabb63f1 f3ab6258c7e3 


18f8c37f3ae7c36f2, postalCod: 


ht 
serialNumber=5712CE2D7A095C22E97EBB8F03C668B12EBA1DBO 
A WA R D E K A R DD8E284883B7BD7FA74DA6SD, cn=SIDDESH TUKARAM 
SAWARDEKAR 
Date: 2023.02.17 11:52:22 +05'30' 


(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 
प्रत, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
3. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व, नागपूर / पश्चिम, मुंबई 
५. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), ठाणे / औरंगाबाद 
वनसंरक्षक व संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली. 
वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोल्हापूर. 
उपवनसंरक्षक (वन्यजीव), नाशिक 
उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक), कोल्हापूर / सांगली / वर्धा / नागपूर / भंडारा / पांढरकवडा / 
शहापूर / डहाणू / नाशिक (पूर्व भाग) 
१०. विभागीय वन अधिकारी, रत्नागिरी. 
११. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 
१२. फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKKKKKKK 


on ७७ &M 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ०५.२२/प्र.क्र.१४६/फ-१ 


शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्युएलपी ०५.२२/प्र.क्र. १४६/फ-, दिनांक :- १६ फेब्रुवारी, २०२३ 


२ | संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान 


उपवनसंरक्षक, कोल्हापूर 


oe) 


सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु. लाखात) 

अ.क्र. | तपशिल वगळण्यात आळेली मंजूर करण्यात 

गि कार्यबाब क्रमांक आलेली रक्‍कम 
नांदूर माधमेश्वर :- ११ 
उप वनसंरक्षक (वन्यजीव), नाशिक os — = 333.028 
यावल -४व ५ 
कळसुबाई :-६व ७ 

ised 
3 
é 


उपवनसंरक्षक, सांगली 


०८ 


५ | विभागीय वन अधिकारी, रत्नागिरी 


सह्याद्री QA प्रकल्प कोल्हापूर स्थित (व 
कराड 


उपवनसंरक्षक, वर्धा 
उपवनसंरक्षक, गोंदिया 
उपवनसंरक्षक, नागपूर 
उपवनसंरक्षक, भंडारा 
उपविभागीय वन अधिकरी, भोर 


9 


ios 


vo 


-O 


2 
3 


उपवनसंरक्षक, पूर्व भाग, नाशिक 
उपवनसंरक्षक, पांढरकवडा fe eee el 
४ | मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), ठाणे Poe 
१५ | मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), औरंगाबाद 
न्स 


KKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


